कला संचालनालय आणि क्षेत्रीय 
कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक 
पदांची कामे बाह्य यंत्रणेद्वारे करुन 
घेण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अओेडीआर-२७१७/प्र क्र ०५/२०१८/तांशि ६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
दिनांक-११ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा:- 


१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एडीआर ११०१/(८८/०१)/तांशि ७ 
दिनांक ३०.१२.२००६ 

२) वित्त विभाग, परिपत्रक क्र पदनि-२०१३/प्र क्र ११/१३/विसु-१,दि०२.०२.२०१३ 

3) वित्त विभाग, परिपत्रक क्र पदनि-२०१३/प्र क्र ११२/१३/विसु-१,दि०२.१२.२०१३ 

४) वित्त विभाग, परिपत्रक क्र पदनि-२०१६/प्र क्र २९/१६/विसु-१,दि०२.०८.२०१६ 

५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र पदनि-२०१८/प्र क्र ११३/आ.पु.क,दि११.१२.२०१८. 


प्रस्तावना:- 

कला संचालनालय आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या आकृतीबंधास उच्च व 
तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक ३० डिसेंबर, २००६ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्यानुसार सदर कार्यालयांकरिता लिपिक-टंकलेखकांची २२ पदे मंजूर असून १२ पदांवर 
कर्मचारी कार्यरत आहेत तसेच, १० पदे रिक्‍त आहेत. Rat पदांमुळे प्रशासकीय कामकाज 
करण्यास अडथळा निर्माण झाला होता. 

वित्त विभागाच्या दि.११ डिसेंबर, २०१८च्या शासन निर्णयान्वये सेवानिवृत्त अधिकारी तसेच, 
बाह्ययंत्रणेमार्फत सेवा उपलब्ध करून घेण्याच्या सुधारित सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार काल्पनिक पदे निर्माण करण्यासाठी उच्चस्तरीय सचिव समिती/उपसमितीच्या मान्यतेची 
अट शिथिल करण्यात आली आहे. तसेच, "काल्पनिक पदे" निर्माण करताना जुन्या 
आकृतीबंधानुसार सरळसेवेच्या मंजूर पदांपैकी Rat असलेल्या पदांच्या Wo टक्के इतक्या 
मर्यादेतच भरण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. सदर बाब 
विचारात घेवून कला संचालनालय आणि क्षेत्रीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक पदांची कामे 
बाह्य TAVERN HOA घेण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.. 


शासन निर्णय :- 

कला संचालनालय आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयांना मंजूर असलेल्या 
लिपिक-टंकलेखकांच्या, सरळसेवेच्या पदांपैकी रिक्‍त असलेल्या पदांच्या wo टक्के इतकी 
काल्पनिक पदे निर्माण करून झासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा 


शासन निर्णय क्रमांकः अओडीआर-२७१७/प्र क्र ०५/२०१८/तांशि ६ 


आकृतीबंध अंतिम होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत बाहयस््रोताद्वारे भरण्यास पुढील 
अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


क) सदरचे काम करण्यासाठी ठेकेदार/कंपनी/संस्थेकडून विहित पध्दतीने निविदा 
मागवून, अत्यंत पारदर्शक पध्दतीने तसेच, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने 
बाह्ययंत्रणेची निवड करावी. 

ख) TER काम करून घेण्यासाठी कळा संचालनालयाने सबंधित कंपनी/ 
संस्थेबरोबर करार करावा. त्यामध्ये कामाच्या अटी व शर्ती नमूद कराव्यात. सदर 
कंपनी/संस्थेतर्फे काम करणारे अधिकारी कर्मचारी यांच्या सेवेचे कोणतेही उत्तरदायित्व 
शासनावर राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

ग) बाह्य यंत्रणेद्वारे करून घेण्याच्या कामाचे प्रदान "वेतन" या तपशीलवार शिर्षाखाली न 
दाखविता “कार्यालयीन खर्च” ह्या तपज्ञीलवार शिर्षाखाली दर्शविण्यात यावे. 

घ) नियमित पद्धतीने पद भरण्यावरील खर्चाच्या तुलनेत बाह्ययंत्रणेद्वारे कामे केल्यामुळे 
खर्चात Io ते २५ टक्के बचत होणे आवश्‍यक आहे. सदर बचत करण्याची तसेच, त्याची 
नोंद विहित प्रपत्रात ठेवण्याची जबाबदारी संचालक, कला संचालनालय यांची राहील. 

च) मंजूर करण्यात आलेल्या लिपिक-टंकलेखकांच्या काल्पनिक पदांइतक्याच पदांचे काम 
बाहययंत्रणेव्दारे करून घेण्यात यावे. 

छ) बाह्ययंत्रणेव्दारे काम करून घेण्याकरिता कोणतीही पदनिर्मिती केळी जाणार नाही. 

ज) बाह्मस्रोताद्वारे घेण्यात येणाऱ्या सेवा एक महिन्याची नोटीस देऊन समाप्त करण्यात 
येतील Sahl तरतूद करारनाम्यात करण्यात यावी. 

झ) बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा उपलब्ध करून घेताना वित्त विभागाचे परिपत्रक दिनांक 
२७.०९.२०१०, दिनांक ०२.०२.२०१३ व दिनांक ०२.१२.२०१३ मधील मार्गदर्शक सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 

ट) वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग, चार मधील 
अनुक्रमांक ११ अन्वये बाहययंत्रणेकडून करून घेण्यात येणाऱ्या कामाच्या खर्चास मंजूरी 
देण्याचे पूर्ण अधिकार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रस्तुत 
कामासाठी येणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याचा प्रस्ताव कला संचालकांनी स्वतंत्रपणे सादर 
करावा. 

३. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१८/प्र.क्र. ११३/ 
आ.पु.क, दि.११.१२.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तसेच, 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११६/१८ दिनांक २३ जानेवारी,२०१९ अन्वये प्राप्त 
मंजूरीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Dest ure क्रमांकः ओडीआर-२७१७/प्र क्र ०५/२०१८/तांशि ६ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०२१११६१२०५९५०८ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sandesh Rajaram Utek. 


Sandesh baleen audi aioe eh 
ae case 9fe23fde06096381e43bebecd32b5. 
Raj a fa mM Ute ka [| 6920899745 7d89d805005a87, cn=Sandesh 
Date: 2019.02.11 17:31:10 +05'30' 
(GAT उतेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. प्रधान सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
३. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ व २, मुंबई /नागपूर, 
५. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १व २, मुंबई /नागपूर, 
६. अधिदान व लेखा परिक्षा, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवडनस्ती /तांशि ६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


